भातसा धरण विभाग H.9 भातसानगर अंतर्गत 
असलेल्या भातसा प्रकल्प दवाखाना येथील 
४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१७/प्र.क्र.३२५/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : २८ मार्च,२०१९ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे २०१६/प्र.क्र.५६/आरोग्य-३ अ, 
दि. २८ जानेवारी, २०१९. 


२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/मुंबईमंडळ,ठाणे/अपदेमुदतवाढ/१९-२०/२३५४/१९ दि.२/०२/२०१९ 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क.दि.२१/०२/२०१९. 
शासन निर्णय 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये भातसा धरण विभाग क. १ 
भातसानगर अंतर्गत असलेल्या भातसा प्रकल्प दवाखाना येथील ४ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१८ ते 
दि. २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती 
२. आतायाझासन निर्णयान्वये भातसा धरण विभाग क. १ भातसानगर अंतर्गत असलेल्या 
भातसा प्रकल्प दवाखाना येथील ४ अस्थायी पदांना दि. १/३/२०१९/ ते दि. ३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०१९-२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च 
०१ मोठे प्रकल्प,८०-सर्वसाधारण 
००१-संचालन व प्रशासन,०१-आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास व्यतिरिक्त) 
(09)(02) अधिक्षक अभियंता ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे (४७०१६५५१) 


४. शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१ फेब्रुवारी, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारा नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१७/प्र.क्र.३२५/आरोग्य-३ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२५१२५२५४८०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f7 
h a al fa Oj | 7ad50aba9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64 
१8, 
serialNumber=7caa55061 3a8c4cb7c59336 


8faa24e20d6f8985f5 1011 8e6fc1 af8b04a4 
a (1 | e 43ee8, cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 


Date: 2019.03.28 16:55:13 +05'30' 


रा.शा. PRA 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, ठाणे 

. सहायक अधिक्षक अभियंता,पाटबंधारे प्रकल्प,ठाणे 

. उप कार्यकारी अभियंता,भातसा धरण विभाग क्र.१,भातसानगर,जि.ठाणे 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


१०.वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


